RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ९ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी १६, २०१५ / माघ २७, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ . 

क्रमांक एस ३० / २०१३ / प्र.क्र .३९ / म-१०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा.अधि.एकेचाळीस ) चे कलम-४ च्या 
पोट- कलम ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांनुसार व महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम ( १ ९०४ चे एक ) चे कलम २१ आणि महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून दि . २ जानेवारी , २०१५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग, क्रमांक. एस-३० / २०१३ / प्र.क्र .३९ / म -१० , मध्ये या अधिसूचनेन्वये सुधारणा करण्यात येत आहे. दि . २ जानेवारी, २०१५ च्या उक्त 
अधिसूचनेन्वये उक्त कलम -४ च्या पोट -कलम ( १) चे खंड ( एक ) व ( सहा ) अन्वये औरंगाबाद महसूल विभागाचे विभाजन करून नांदेड येथे 
मुख्यालय असलेले नवीन महसूल विभाग स्थापन करण्यासंबंधी प्रारूप अधिसूचना त्यास अनुसरून परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व 
व्यक्तिच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्याद्वारे दि . २ फेब्रुवारी, २०१५ पर्यंत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या . 
उक्त अधिसूचनेमध्ये 

( १) प्रस्तावनेमध्ये नमूद केलेल्या “ दि. २ फेब्रुवारी, २०१५ ” या आकडे व अक्षरांऐवजी “ दि. १६ मार्च, २०१५ ”, असे वाचण्यात यावे . 

( २) प्रारुप अधिसूचनेमधील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या “ दि. २३ फेब्रुवारी, २०१५ ” या आकडे व अक्षरांऐवजी दोन्ही ठिकाणी 
शासन अधिसूचित करेल अशी तारीख ”, असे वाचण्यात यावे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी १६, २०१५ / माघ २७, शके १९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16 th February 2015 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GENERAL CLAUSES ACT. MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


> 


No.S - 30 /2013 /C.R.39 /M - 10. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of section 
4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act (I of 1904 ), and of all other powers enabling it in that behalf, 
the Government of Maharashtra hereby amends the Government notification , Revenue and Forests 
Department , No.S - 30 /2013/ C.R.39/M - 10 ., dated the 2nd January , 2015 (hereinafter referred to as 
“ the said notification ” ), whereby Notice of the draft notification proposed to be issued by the 
Government of Maharashtra in exercise of the powers conferred by clauses (i) and (vi) of 
sub -section ( 1) of section 4 of the said Code with a view to establishing a new Revenue Division 
headquartered at Nanded , by bifurcating the existing Aurangabad Division was given for 
information of all persons likely to be affected thereby and objections and suggestions were called 
till the 2nd day of February , 2015 as follows : 
In the said Notification , 

( 1 ) in the preamble , for the figures and words 2nd day of February 2015 ” , the words 
16th day of March , 2015 ” shall be substituted., 

( 2 ) in the Schedule appended to the draft Notification , for the figures and words 23rd 
February , 2015 ”, at both the places where they occur , the words “ such date as the Government 
shall notify ” shall be substituted . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


CG 


Dr. MADHAV VEER , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


